केंद्र शासनाच्या उदय योजने अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य 
विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित (महावितरण) यांना 
दिलेल्या कर्जाच्या रकमेची परतफेड करण्यासाठी 
अनुदान समायोजनाने वितरीत करणेबाबत. 

(सन २०१८-१९) 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय क्र. उदय-२०१९/प्र.क्र.१५/ऊर्जा-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक - १३ फेब्रुवारी,२०१९ 


संदर्भ -: 9) शासन निर्णय क्र.संकिर्ण-२०१५/प्र.क्र.३०४/उर्जा-५, दि. २७/१२/२०१६ 
२) शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३,दि.२ एप्रिळ,२०१८ 
) 
) 


3) शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र. पूरक-२०१८/प्र.क्र.५५/अर्थ-३,दि.२७ Fo, 209¢ 
४) शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र. पूरक-२०१८/प्र.क्र.१३५/अर्थ-३, 

दि. ५ डिसेंबर ,२०१८ 
५) शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, 

दि.२५ जानेवारी,२०१९ 


प्रस्तावना :- 


राज्यातील वीज वितरण कंपन्यांची कार्यक्षमता व आर्थिक सक्षमता सन २०१९ पर्यंत 
वाढविण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाने दिनांक २० नोव्हेंबर, २०१५ रोजी उदय योजना सुरु केली आहे. या योजने 
अंतर्गत महावितरण कंपनीकडे दिनांक ३०/०९/२०१५ रोजी असणा-या मध्यम व लघु मुदतीच्या कर्ज रु. ६६१३ 
कोटी रकमेच्या ७५ टक्के रक्‍कम रु.४९५९.७५ कोटीचे Non SLR/SDL रोख्यांच्या मूळ मुद्दलाच्या रकमेची व 
त्यावरील व्याजाच्या रकमेची परतफेड शासनास महावितरण कंपनीकडून Back to Back Arrangement द्वारे 
करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यानुसार राज्य शासनाने सदर कर्ज रोखे उभारुन महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण 
कंपनी मर्यादित (महावितरण) यांस पाच वर्षाच्या काळावधीकरिता कर्ज स्वरुपात रु.४९५९.७५ कोटी इतकी 
रक्‍कम उपलब्ध करुन दिली असून सदर कर्जाची परतफेड महावितरण कंपनीला सन २०१६-१७ ते २०२०-२१ 


या पाच वित्तीय वर्षात करावयाची आहे. 

त्यामुळे महावितरण कंपनीला अनुदानाचा पहिला हप्ता रक्‍कम रु.९९१.७५ कोटी निधी स्वरुपात 
दि. ३१.०३.२०१७ रोजी त्याचप्रमाणे अनुदानाचा दुसरा हप्ता शासन निर्णय दिनांक १३ फेब्रुवारी, २०१८ अन्वये 
वितरीत करण्यात आला होता व त्या अनुषंगाने सदर निधी महावितरण कंपनीकडून कर्जाच्या मुद्दलाच्या 
परतफेडीपोटी शासन निर्णय दिनांक १३ फेब्रुवारी,२०१८ अन्वये समायोजित करण्यात आले होते. आता 
महावितरण कंपनीस तीसरा हप्ता देण्यासाठी सन २०१८-१९ मध्ये रु. ९९२ कोटी इतका निधी अनुदान स्वरुपात 


शासन निर्णय क्रमांकः उदय-२०१९/प्र.क्र.१५/ऊर्जा-३ 


महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित (महावितरण) यांस समायोजनाने उपलब्ध करुन देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

केंद्र शासनाच्या उदय योजने अंतर्गत उभारलेल्या Non SLR/SDL रोख्यांवरील कर्जाची 
परतफेड करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित (महावितरण) यां कंपनीस रु.९९२ कोटी 
(रुपये नऊशे ब्याण्णव कोटी फक्त ) इतकी रक्‍कम अनुदानाच्या स्वरुपात समायोजनाद्वारे वितरीत करण्यास 
मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानाची रक्‍कम ज्या कारणासाठी मंजूर करण्यात 
आलेली आहे,त्याच कारणासाठी उपयोगात आणली जाईल याची खातरजमा करावी. 

३. सन २०१८-१९ मधील कर्जाच्या परतफेडीचा तीसरा हप्ता देण्यासाठी मागणी क्र. के-६ मुख्यलेखाशिर्ष 
२८०१ वीज ८० सर्वसाधरण १०१ वीजमंडळांना सहाय (००) (००)(०१) केंद्र शासनाच्या उदय योजनेंतर्गत 
कर्जाच्या परतफेडीसाठी महावितरण कंपनीस सहायक अनुदान (अनिवार्य) ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) 
(२८०१५५०७) अंतर्गत रु. ९९२ कोटी इतकी तरतूद केली आहे. 


४. सदर तरतूद मागणी क्र. के-६ २८०१ वीज Co सर्वसाधारण, १०१ विद्युत मंडळांना सहाय्य (००) (०१) केंद्र 
शासनाच्या उदय योजनेंतर्गत कर्जाच्या परतफेडीसाठी महावितरण कंपनीस सहाय्यक अनुदान (२८०१५५०७) 
३१ सहाय्यक अनुदान या तरतूदीमधून सन २०१८-१९ करिता खर्ची टाकावा व तो खालील लेखाशिर्षात 
समायोजित करण्यात यावा. 


(रु.कोटीत) 
तपशील रक्‍कम लेखाशीर्ष 
उदय योजने अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य | रु.९९२.०० | एफ कर्जे व आगाऊ रक्कमा मुख्य लेखाशिर्ष 
विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित यांना ६८०१- वीज प्रकल्पांसाठी कर्ज, गौण शीर्ष-१९० 
राज्य शासनाने सदर कर्ज रोखे सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना कर्जे. गट 
उभारुन दिलेल्या कर्जाच्या शीर्ष- (००) वीज प्रकल्पांसाठी कर्जे उप गट शीर्ष - 
परतफेडीचा तिसरा हप्ता (००) (०३) केंद्र शासनाच्या उदय योजने अंतर्गत 
देण्याकरीता महावितरण कंपनीस दिलेले कर्ज (६८०१५१५७ 
एकूण रु.९९२.०० 


६. सदर रकमेचे पुस्तकी समायोजन महालेखापाल मुंबई यांचे अखत्यारित व अधिकारात करण्यात येत 
असल्याने या रकमेचे देयक तयार करण्यात येऊ नये. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः उदय-२०१९/प्र.क्र.१५/ऊर्जा-३ 


७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र-१ यांनी त्यांच्या अखत्यारीत व अधिकारात 


रु.९९२ कोटी (रुपये नऊरऱो ब्यान्नव कोटी फक्त)चे पुस्तकी समायोजन करुन शासनास तसे कळवावे. 

८. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.६८/१९/व्यय-१६, दि.२८/२/२०१९ 
नुसार दिलेल्या सहमतीने तसेच वित्त विभाग aor व हमी संनियंत्रण कक्ष यांचा अनौपचारिक संदर्भ 
क्र.१९/२०१९/त्रध्ण व हमी, दि.१४.०३.२०१९ अन्वये निर्गमीत करण्यात येत आहे. 

र्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.inul संकेत स्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०१९०३२८१७१००४८८१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Nitin Gaikwad 
Of Maharasht: =Industry Energy and 


Labour Department, postalCode=400032, st=Mal 
2.5.4.20=5892c3fd8686c1 921e784a3faa9888d 155b03f5591cel1b2 
| | Nn a | Wa 1a1b5006247f6972, 
'=2276ac762af372d872c2f01d5bb5086166f4a6e20a1 
bdf9762d556a93f5d118: 


Date: 2019.03.28 17:12:04 +05'30' 


(नितीन गायकवाड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 
१) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण मर्यादित, प्रकाशगड, 
वांद्रे, (पूर्व), मुंबई-५१ 
२) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विदयुत सुत्रधारी कंपनी मर्यादित, हाँगकाँग बिल्डींग , 
8 था मजला, एम.जी. रोड, फोर्ट, मुंबई २३ 
३) मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद / विधानसभा, विधानमंडळ, मुंबई 
४) महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई-४०००२०. 
५) महाळेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई-४०००२०. 
६) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
७) अधिदान व लेखा अधिकारी, अराप / रालेवि-१, चर्चगेट, मुंबई. 
) 
) 


८) after व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, वांद्रे, मुंबई-५१ 

९) निवासी लेखा अधिकारी, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-४०००५१. 

१०)उप सचिव (ऊर्जा-५), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२. 
१)वित्त विभाग, (अर्थसंकल्प-१३ / साधनसंपत्ती / साऊ / व्यय-१६) मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२) निवडनस्ती (ऊर्जा-३) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई -४०००३२ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


